महाराष्ट्र पोलीस दलातील पोलीस शिपाई, 
पोलीस नाईक a पोलीस हवालदार पदाच्या 


वेतनात सुधारणा TT. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासनं निर्णय क्रमांक : पीएए-०३०५/प्र.क्र.१९०/पोल-५अ 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक : १९ एप्रिल, २००७ 


पहा :-१) शासन अधिसूचना, वित्त विभाग, क्रमांक वेपूर-१२९८/प्र.क्र.१३/९८/सेवा-१०, 
"fae डिसेंबर, १९९८ 
२) पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई यांचे पत्न क्र. पोमसं/३०/ 
८८४ सु.वे.श्रे.//पाचवे वेतनआयोग/९८,दि.१.४.२००५ 


प्रस्तावना :- . 
महाराष्ट्र पोलीस दलातील काही संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात सुधारणा करण्याचा 
प्रस्ताव पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई यांच्याकडून प्राप्त झाला होता. पोलीस दलातील 
भूपातळीबरील कार्यबळास अतिशय जोखिमीची कर्तव्ये पार पाडावी लागतात. प्रसंगी अतिरेकी, 
दहशतवादी, Weed इ. समाज विघातक व्यक्तींशी सामना करताना प्राणाशी बेतत असल्याच्या 
पार्श्वभूमीवर शासनाच्या इतर विभागातील क्षेत्रीय स्तरावरील कर्मचाऱ्यांपेक्षा पोलीसांना दिलेली 
वेतनश्रेणी तुलनात्मकरित्या कमी असल्याने त्यात सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. न । 


शासन निर्णय :- | क 
उपरोक्त वस्तुस्थिती विचारात घेवून शासनाने दिनांक १.१०.२००६ पासून पोलीस 
दलातील खालील संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला 
आहे :- 


अ. | पदाचे नांब | पाचव्या वेतन आयोगाप्रमाणे | सुधारित करण्यात आलेली! 
क्र देण्यात येत असलेली वेतनश्रेणी वेतनश्रेणी 
१ शिपाई रु.३०५०-७५-३९५०- रु.३२००-८५-४९००४ . 
८०-४५९० विशेष वेतन रु.५००/- 
ती रु. ४०००-१००-६००० रु.४०००-१००-६००० + 
a विशेष वेतन रु.२००/- 
3 प्‌ प हेबालदार रु. ४०००-१००-६००० + रु. ४०००-१००-६००० + 
विशेष वेतन रु.२००/- विशेष वेतन रु .५००/- 


2. सदर सुधारित वेतनश्रेणी @/ विशेष वेतन दिनांक १.१०.२००६ पासून लागू राहिल. 


ROTA] 52600 00-4071 


See 


2. पोलीस शिपाई पदाची वेतनश्रेणी . दिनांक १.१.१९९६ पासून तत्पुर्वीच्या 
रु.९५०-२०-११५०- द.रो.-२५-१४०० या वेतनश्रेणीऐवजी रु.३२००-८५-४९०० अशी सुधारित 
वेतनश्रेणी करण्यात at आहे. शासन अधिसूचना, fer विभाग, क्रमांक 
बेपूर-१२९८/प्र.क्र.१३/९८/सेवा-१०, दि.९० डिसेंबर, १९९८ मध्ये विहीत केल्याप्रमाणे या पदाची 
दि.१.१.१९९६ पासून वेतननिश्‍चिती करण्यात येईल. त्यानंतर दिनांक ३०.९.२००६ पर्यंतच्या वार्षिक 
वेतनवाढी काल्पनिकरित्या देऊन प्रत्यक्षात दिनांक १.९०.२००६ पासून वेतन निश्‍चितीचा लाभ रोख 
स्वरुपात देय होईल. दि.१.१.१९९६. ते ३०.९.२००६ पर्यंतच्या कालावधीतील वेतननिश्‍चितीच्या 
अनुषंगाने फरकाची कोणतीही थकबाकी अनुज्ञेय राहणार नाही. 


¥. पोलीस शिपाई यांनी विद्यमान वेतनश्रेणी चालू ठेवण्याचा किंबा सुधारित वेतनश्रेणी 
निवड करण्याचा विकल्प सोबतच्या प्रपत्र-अ' मध्ये या निर्णयाच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या 
आत विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुख यांच्याकडे द्यावा. मात्र, 

(अ) जर विकल्प शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत संबंधित 
बिभाग प्रमुखाला/कार्यालय प्रमुखाला सादर न केल्यास संबंधित कर्मचारी यांनी सुधारित वेतनश्रेणी 
१.१.१९९६ पासून स्विकारली आहे असे गृहित धरण्यात येईल. 

(ब) एकदा दिलेला विकल्प अंतिम असल्याचे गृहिंत धरण्यात येईल. 


&. पोलीस शिपाई, पोलीस नाईक वब पोलीस हवालदार यांना सुधारित. वेतन 
| दिनांक १ ऑक्टोबर २००६ पासून रोखीने अदा करण्यात यावे.. सदर वेतन सुधारणेमुळे 
दि.१.१०.२००६ ते दिः२८.२.२००७ पर्यंतची थकबाकी सन २००७ च्या दुसऱ्या (पावसाळी) 
अधिवेशनात पुरवणी मागणी मंजूर केल्यानंतर त्यामधून अदा करण्यात यावी. सदर वेतनवाढीचा 
दि.१.३.२००७ पासूनचा खर्च सन २००७-०८ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजातील लेखाशिर्ष 
"२०५५-पोलीस" यामधील खालील उपशिर्षांतर्गत "०१-वेतन" मध्ये केलेल्या तरतुदीतून | 
भागविण्यात यावा. 
. १) . _००९-संचालन व प्रशासन 
- २) ००३-शिक्षणव प्रशिक्षण 
३) १०९-गुन्हे अन्वेषण व॑ दक्षता 
४) . १०५-सीमा सुरक्षा दल 
५)  १०८-राज्य मुख्यालय पोलीस 
६) १०९- जिल्हा पोलीस 
७) ११९-रेल्वे पोलीस 
८)  ११९-बंदर पोलीस. 
तसेच "२०७०-इतर प्रशासनिक सेवा" मधील १२०-केंद्रीय अधिनियम/विनियम यांच्या 
अंमलबजावणीकरिता राज्य संघराज्य यांना प्रदाने या उपशिर्षांतर्गत "०१-वेतन" मध्ये केलेल्या 
तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


&. _ सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक- ७९/०७/सेवा-९, 
दिनांक ०१/०३/२००७ अन्वये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
Hosze-4 वक्र न 


2 


9. सदर शासन निर्णय राज्य शासनाच्या बेबसाईटबर उपलब्ध करण्यात आला असून . 
त्याचा संगणक सांकेतांक २००७०३१३११०१४८००१ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार घ १५. प्रला 


(प्र.ता. गौड ) 
सह सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, . 
राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

मुख्यमंत्र्यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

राज्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मुख्य सचिवांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

पोलीस महासंचालक, लाचलुचपतविरोधी केंद्र, मुंबई. . 

आयुक्‍त व विशेष पोलीस महानिरीक्षक, गुन्हा अन्वेषण विभाग (गुप्तवार्ता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई. 

विशेष पोलीस महानिरीक्षक, गु.अ.वि.(गुन्हे), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. . 

विशेष पोलीस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण व खास पथके, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. - 

संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक. 

सर्व पोलीस महानिरीक्षक, 

सर्व पोलीस आयुक्‍त, ° 

'सर्व पोलीस अधीक्षक, 
_ सर्व प्राचार्य, प्रादेशिक पोलीस प्रशिक्षण शाळा, 
सर्व समादेशक, राज्य राखीव पोलीसं बल, चो 
प्राचार्य, गुन्हा अन्वेषण प्रशिक्षण शाळा, नाशिक aM 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरीक्षा)-१, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरीक्षा)-२, नागपूर. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 

सर्व कोषागार अधिकारी, 

वित्त विभाग (व्यय-७/ अर्थसंकल्प-३/ अर्थसंकल्प-१०/सेवा-९/ सेवा-१०), मंत्रालय, मुंबई 
गृह विभाग (बीयुडी-१/ पोल-४), मंत्रालय, मुंबई न 
निवडनस्ती (कार्यासन पोल-५अ). - 


H sae-2 Peneneenenenenenereeneene 


PS selinavaietioniiee 


(शासन निर्णय गृह विभाग क्र.पीएए-०३०५/प्र.क्र.१९०/पोल-५अ, दि.१९ एप्रिल, २००७ चे जोडपत्र) 


ण "प्पत्र-अ" 
(विकल्पाचा नमुना) 
१ (अ) कर्मचाऱ्यांचे नांब श्री./श्रीमती ............................................................... ८... 
(ब) धारण केलेले पद............................ कायम. 
(क) विद्यमान श्रेणी रु.......................................... 
(ड) सुधारित श्रेणी रु................................... 


(ई) कार्यालयाचे नांव 


* दिनांक १ ऑक्टोबर, २००६ पासून सुधारित श्रेणीची निवड करतो/करते. ी 
* मी धारण करीत असलेलया पदाची विद्यमान श्रेणी पुढीलप्रमाणे चालू ठेवण्याची निवड 
करतो/करते. . 
* माझ्या पुढील वेतनवाढीच्या तारखेपर्यंत 
* माझे वेतन रु.................................. पर्यन्त बाढबणाऱ्या 
माझ्या नंतरच्या वेतनवाढीच्या तारखेपर्यंत. 
* मी पद रिक्‍त करेपर्यन्त किंबा विद्यमान श्रेणीत वेतन घेण्याचे बंद करेपर्यंत. 


३. हा विकल्प अंतिम असून त्यामध्ये ह्या तारखेनंतर सुधारणा करण्यात येणार नाही. 


ठिकाण : सही 
दिनांक : नावे ८५.४७ तीत 
(कार्यालयाने भरावयाचे) 
१ प्रमाणित करण्यात येते की, कायम ........................ स्थानापत्र “00.10 सा 
पद धारण करीत असलेल्या *श्री/श्रीमती........................................................................ 


ह्यांनी, हा विकल्प यथोचितरित्या स्वाक्षरीसह ब विहित दिनांकापूर्बी मला सादर केला आहे. 


ठिकाण : wet 


: दिनांक: क नोव eecieciacanssheseasheigcsstveiassassatiieanssuteeteveors 


* लागू नसेल ते खोडावे. 


_ ROTA/H-554(400-4-07) . 


